शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१६/प्र.क्र.६८/१६/तांशि- ७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १४ मे, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१६/२७३, दि. १७/०३/२०१६. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन,पुणे येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण केला 
आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा काळावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


उमेदवाराचे नांव, पदनाम व 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत 
त्या संस्थेचे नांव 


नियुक्तीचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 


कार्यभार धारण 
केल्याचा दिनांक 


परिविक्षा कालावधीत 
उपभोगलेली रजा 


परिविक्षा कालावधी 
पूर्ण केल्याचा 
दिनांक 


२ 


३. 


li ह. र 


षु. 


&. 


श्रीमती रश्मी रमेठाराव 
श्रीराव, अधिव्याख्याता, 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे 


एससीटी-६५१०/ 
(१७०/१०)/ 
तांशि-१, 

दि. २०/१०/२०१० 


२२/१०/२०१० 
(4.4) 


SPST ToT 
(रोख देय न होणारे) 
दि. ०८/११/२०१० ते 
०९/११/२०१० 
एकूण २ दिवस व इतर 
१९ दिवस 
एकूण २१ दिवस 
अर्जितरजा 
दि. 04/03/2092 ते 
०७/०३/२०१२ 
एकूण ३ दिवस व इतर 
६ दिवस 
एकूण ९ दिवस 
असाधारण रजा 
दि. १७/०३/२०१२ ते 
२०/०५/२०१२ 
एकूण ६५ दिवस व इतर 
६८ दिवस 
एकूण १३३ दिवस 
प्रसुती रजा 
दि. २६/०६/२०१२ते 
२२/१२/२०१२ 
एकूण १८० दिवस 
(एकूण रजा ३४३ दिवस) 


२९/०९/२०१३ 
(AA) 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१६/प्र.क्र.६८/१६/तांशि- ७, 


२ | श्रीमती किरण साहेबराव एससीटी- ०१/०३/२०११ असाधारणरजा १४/१२/२०१३ 
गायकवाड, ६५१०/(२४३/१०)/ (AA) (प्रसुती कारणास्तव) (म.नं.) 
अधिव्याख्याता, माहिती व तांशि-१, दि. ०२/०९/२०११ ते 
तंत्रज्ञान, शासकीय दि. १४/०२/२०११ २९/०२/२०१२ 
तंत्रनिकेतन, पुणे एकूण १८१ दिवस 
अर्जितरजा 
दि. ०१/०५/२०१३ ते 
१८/०५/२०१३ 
एकूण १८ दिवस 
अर्जितरजा 
(रोख देय न होणारे) 
दि.१९/०५/२०१३ ते 
दि.१०/०६/२०१३ 
एकूण २३ दिवस 
असाधारण रजा 
दि.११/०६/२०१३ ते 
१५/०८/२०१३ 
एकूण ६६ दिवस 
(एकूण २८८ दिवस) 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१४१०४३२८६१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
क Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty ' 
Sudhir Ja ya Pesan Sas 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406eea05963bc456F 
1e1e8621e5917d8305, 


serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9 
fd7816002b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.05.14 10:41:25 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


०८ AN AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


